RNI No. MAHBIL /2009/36619 


CSI 


NCR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८, अंक ८१] मंगळवार, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ९२६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्र. ३, ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उजि/भूसं/मेट्रो-३/टे-१/एन.एच-४/वबाकळण/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उप जिल्हाधिकारी 
(भूसंपादन ), Hel सेंटर ३, ठाणे, यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्‍क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम १९९ च्या 
पोट-कलम (2) SR प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक : उजि/भूसं/मेट्रो- ३/टे-१/एन.एच-४/ 
वाकळण/२०२२, दिनांक ४ मे, २०२२ अन्वये UNH अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 


आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम कलम १५ (९) अन्वये विहित कालावधीत कोणतीही हरकत सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे प्राप्त 
झालेली नसून, जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त 
अधिनियामाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (९) च्या तरतुदीन्बये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याजनेचा सारांश 
अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकार्‍यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक ३, ठाणे यांस पदनिर्देशीत 
करीत आहे; 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु)-१२६-१ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ 
अनुसूची-एक 
जमिनीचा तपशील 
मौजे वाकळण, ता. जि. ठाणे. 


अ.क्र. गावाचे नाव जिल्हा aa खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
(हे. आर.) 
१ वाकळण ठाणे १२०/२/पै ०.००४२ 
2 वाकळण ठाणे १२०/३/पै ०.२०८९ 
३ वाकळण ठाणे १२८/पै ०.०६६५ 
% वाकळण ठाणे १२७/२/पे ०.०२२९ 
प वाकळण ठाणे १२७/३/पे ०.१२२५ 
६ वाकळण ठाणे १२७/४/पे ०.०९८० 
७ वाकळण ठाणे १२७/५/पे ०.१९७५ 
८ वाकळण ठाणे १२६ ०.०९०० 
९ वाकळण ठाणे १२५/१/पे ०.०१८० 
Qo वाकळण ठाणे १२५/२/पे 0.2884 
22 वाकळण ठाणे १२५/३/पे ०.०९८५ 
१२ वाकळण ठाणे १२५/४/पे ०.१८३० 
१३ वाकळण ठाणे १२५/५/पे ०.२२७९ 
2% वाकळण ठाणे १२५/६अ ०.००२० 

१५ वाकळण ठाणे १२५/६ब 

१६ वाकळण ठाणे १२३ १५२ 
१७ वाकळण ठाणे १३७ ०.००४७ 
१८ वाकळण ठाणे १३८ ०.५४४७ 
१९ वाकळण ठाणे १०२/२/पे ०.५१६० 
२० वाकळण ठाणे १०२/३/पे ०.००८८ 
22 वाकळण ठाणे १०२/४/पे ०.०२६३ 
२२ वाकळण ठाणे १०२/४/पै ०.०१३३ 
२३ वाकळण ठाणे १०३/१/पै ०.३२६८ 
२४ वाकळण ठाणे १०४/१/पे ०.०१४५ 
Qu वाकळण ठाणे १०१/१/पे ०.०३३८ 
२६ वाकळण ठाणे ९९/१ ०.०५३१ 
२७ वाकळण ठाणे ९९/२/पे ०.३६४६ 
२८ वाकळण ठाणे र्ड ०.१६०४ 
२९ वाकळण ठाणे ९३ ०.१६५५ 
३० वाकळण ठाणे ९५ ०.०२०० 
'एकूण ३.८५८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ ३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास 
आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच.-४ रस्ता प्रकल्प. 
प्रकल्पाचे वर्णन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत 


विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच.-४ रस्ता प्रकल्प, या प्रकल्पात 
तालुका - जिल्हा ठाणे येथील १ गाव समाविष्ट आहे. त्या गावातील अंदाजित एकूण क्षेत्र ३.८५८६ हे.आर. 


आहे. 
समाजाला मिळणारे । मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास 
लाभ आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच.-४ रस्ता प्रकल्पाचे बांधकाम करणे, त्याचा 


वापर करणे व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 


स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या 
संधी मिळतील. 


तसेच, त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ, सुरक्षित आणि जलद प्रवास, भौगोलिक आणि सामाजिक 
दृष्टीने सर्वंकष विकास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्याबाबी अभिप्रेत आहेत. 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव : मौजे वाकळण, तालुका / जिल्हा ठाणे 
अक्र भूमापन क्रमांक किंबा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) 
१ निरंक निरंक 
अनुसूची- चार 


(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


मौजे वाकळण, तालुका / जिल्हा ठाणे येथील एकूण क्षेत्र ३.८५८६ हे.आर. हे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत 
मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच.-४ रस्ता प्रकल्पासाठी 
संपादन होत आहे. कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही. 


ठाणे, रोहितकुमार राजपूत, 
दिनांक २० डिसेंबर, २०२२. उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), 
मेट्रो सेंटर क्र. ३, ठाणे. 


भाग एक (को.वि.पु)-१२६-२ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION) METRO CENTRE NO. 3, THANE 
NOTIFICATION 

No. : Dy. C/L.A./Metro 3/Table 1/N.H. 4/Vaklan/2022.—Whereas, the Deputy Collector (Land 
Acquisition), Metro Centre No. 3, Thane being an appropriate Government has, vide Notification, 
No: Dy.C/L.A./Metro 3/Table 1/N.H.4/Vaklan/2022, Dated 4th May 2022 (herein after referred to as 
“the said notification”) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by sub- 
section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (herein after referred to as “the said Act”) and 


thereby notified that the land more particularly described in Schedule I appended here to is required 
or likely to be required for a public purpose more particularly specified in Schedule II ; 


And Whereas, No objections as per section 15 (1) for the said Act was received in prescribed 
period in the office of competent authority and hensefor Collector is satisfied, after considering the 
reports, if any made under sub-section (2) 15, that the said land is needed to be acquired for the said 
public purpose ; abd therefore, it is hereby declared under the provision of sub-section (1) of section 
19 of the said Act, that the said land is needed for the said public purpose ; 


And Whereas, it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III is 
identified as the “resettlement area” for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected 
families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule IV ; 


And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre No 3, Thane 
to perform the functions of a Collector under the said Act. 


Schedule-I 


Description of Land 


Name of the Village Vakalan, Taluka / District Thane 


Sr. No. Name of the Village | District Survey No eee a UTR) 
1 Vakalan Thane 120/2/P 0.0042 
2 Vakalan Thane 120/3/P 0.2089 
3 Vakalan Thane 128/P 0.0665 
4 Vakalan Thane 127/2/P 0.0229 
5 Vakalan Thane 127/3/P 0.1225 
| 6 Vakalan Thane 127/4/P 0.0980 
7 Vakalan Thane 127/5/P 0.1975 

Vakalan Thane 126 0.0900 
| 9 Vakalan Thane 125/1/P 0.0180 
10 Vakalan Thane 125/2/P 0.1135 
11 Vakalan Thane 125/3/P 0.0985 
12 Vakalan Thane 125/4/P 0.1830 
13 Vakalan Thane 125/5/P 0.2279 
14 Vakalan Thane 125/6A 0.0020 
15 Vakalan Thane 125/6B 0.1527 
16 Vakalan Thane 123 
17 Vakalan Thane 137 0.0047 
18 Vakalan Thane 138 0.5447 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ ५ 


Sr. No. Name of the Village | District Survey No aa ER 
19 Vakalan Thane 102/2/P 0.5160 
20 Vakalan Thane 102/3/P 0.0088 
21 Vakalan Thane 102/4/P 0.0263 
22 Vakalan Thane 102/4/P 0.0133 
23 Vakalan Thane 103/1/P 0.3268 
24 Vakalan Thane 104/1/P 0.0145 
25 Vakalan Thane 101/1/P 0.0338 
26 Vakalan Thane 99/1 0.0531 
27 Vakalan Thane 99/2/P 0.3646 
28 Vakalan Thane 94 0.1604 
29 Vakalan Thane 93 0.1655 
30 Vakalan Thane 95 0.0200 

Total 3.8586 


Schedule-IT 


Statement on the nature of public purpose 


Name of the Project 


Development plan under the Mumbai Urban Infrastructure 
Project in the expansion of the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority. Land Acquistion Project 
from Taloja MIDC to NH-4 for proposed road. 


Description of Project work 


Development plan under the Mumbai Urban Infrastructure 
Project in the expansion of the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority. Land Acquistion Project 
from Taloja MIDC to NH-4 for proposed road. 


Benefits to the Society (Regarding 
Economic, Employment, Infrastructure, 
Amenities and Other Benefits) 


It will provide employment opportunities for construction, 
operation and maintenance of NH-4 road project. 


Local people will get employment opportunities according 
to their skills and experience as per prevailing norms of 
the place. 


Also, due to that project, the increase in passenger traffic, 
safe and fast travel, comprehensive development in terms 
of geographical and social aspects, large employment 
generation, environmental stability are meant. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ 


Schedule-HI 
Description of Re-settlement Area 


Name of the Village: Vakalan, Taluka / District Thane 


Sr. No Survey or Gat No. Approximate Area 
(HR) 
1 NIL NIL 
Schedule-IV 


Summary of the rehabilitation and resettlement scheme 


The land of Village Vakalan, total area 3.8586 HR is being acquired for the Land Acquisition 
Project from Taloja MIDC to NH-4 for proposed road, under the development plan of Mumbai Urban 
Infrastructure Project in the expansion of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority. 
There is no displacement of Khatedars hence the question of rehabilitation does not arise. 


Thane, ROHITKUMAR RAJPUT, 


Dated 20th December, 2022. Dy. Collector (Land Acquisition ), 
Metro Centre No. 3, Thane. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


